जळ जीवन मिठान अंतर्गत पाणी 
पुरवठा योजनांच्या निधी वापराबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि-२०२२/प्र.क्र.२८/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ०३ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा- 

१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि-०६२०/ प्र.क्र.२०(॥)/ WY 
१०,दि.०३.०८.२०२० 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु 
१०(०७,दि.०४.०९.२०२० 

३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि-०६२०/ प्र.क्र.२० (॥/पापु-१०, 
दिनांक१९.११.२०२० 

४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जजीमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १०, 


दि.१०.०३.२०२१ 
५. मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Pat यांचे पत्र क्र.जजीमि 2022/ प्र.क्र.१०/ पापु१७, 


दि.०२.०२.२०२२ 


शासन परिपत्रक- 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जजीमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १०, 


दि.१०.०३.२०२१ नुसार जल जीवन Far राबविण्याकरीता राज्यातील ग्राम पंचायती अंमलबजावणी 


यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्राम पंचायतींना देण्यात येणारा निधी 


पाणी पुरवठा योजनांसाठी वापराबाबत शासन परिपत्रक दि.०३.०८.२०२० व दि.१९.११.२०२० अन्वये 


सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


आता, जल जीवन PRA केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध 


केला आहे व विहीत मुदतीत हा निधी खर्च होणे आवश्‍यक आहे. यास्तव यापुढे कार्यात्मक घरगुती नळ 


जोडणीची कामे (शा पुर्ण करण्याकरीता जल जीवन far अंतर्गत प्राप्त होणा-या निधीचा 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.२८/ पापु १० 


प्राधान्याने विनियोग करण्यात यावा. तसेच याकरीता आवश्‍यक निधी सर्व ग्रामपंचायतींना व जिल्हा 


परिषदांना सुलभतेने प्राप्त होईल याची दक्षता राज्य पाणी व स्वच्छता मिडठानने घ्यावी. 


याबाबतच्या सूचना जिल्हा परिषद स्तरावर सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणुन देवून तात्काळ 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१६५१५५८२२८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh 


कि Deshpande 
a [| OJ DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 


R aj e S h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6a31a461 10f5bc3d6fc7bdf1 
d6619a227d04e20859a66b7faddf919 


Deshpande san." 


Date: 2022.02.03 17:53:20 +05'30' 
(सरोज देडापांडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/ औरंगाबाद विभाग/ पुणे विभाग/नाशिक विभाग/ अमरावती 
विभाग/नागपूर विभाग 

५. Par संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

७. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सवी. 

९. प्रकल्प संचालक,राज्य पाणी व स्वच्छता मिहान, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
१०. मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

११. प्रादेशिक उप संचालक (सर्व), भूजल व विकास यंत्रणा. 

१२. अधीक्षक अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१२.कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु., जि.प. व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जजीमि २०२२/प्र.क्र.२८/ UY १० 


१४.पाणी पुरवठा विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


